मौखिक आरोग्य तपासणी माहिमेसंबंधी 
जनजागृतीचे देयक अदा करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र. ६८/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : 
q 


— 


झासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक, आयईसी २०१७/प्र.क्र.२५१/आरोग्य - 
३, दि.३०.११.२०१७ 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक,आयईसी २०१७/प्र.क्र.२५३/आरोग्य - 
३,दि.३०.११.२०१७ 


२ 


— 


झासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक, आयईसी २०१७/प्र.क्र.२९४/आरोग्य - 
३,दि.३०.१२.२०१७ 


3 


— 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक, आयईसी २०१८/प्र.क्र.१४/आरोग्य - 
३,दि.१२.०२.२०१८ 


8 


— 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक, आयईसी २०१८/प्र.क्र.६८/आरोग्य -3, 
दि.३१.०३.२०१८ 


षु 


nS 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक, आयईसी २०१८/प्र.क्र.९४/आरोग्य -3, 
दि.१७.०४.२०१८ 


& 


nN 


9 


— 


उपसंचालक, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग,पुणे यांचे पत्र क्रमांक- उसंआसे/ 
राआशिवसंवि/भांडर/मौ.आ./१२८५-८७/२०१८, दिनांक २८.०३.२०१८. 


प्रस्तावना: 
उपरोक्त अ.क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय असांसर्गिक रोग जनजागृती उपक्रम 


कृती नियोजन - सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रसिध्दी व जनजागृती उपक्रमास मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.६८/आरोग्य 3 


देण्यात आली होती. याअंतर्गत मौख्यिक आरोग्य तपासणी मोहिमेसंबंधी मोठया प्रमाणात व्यापक 


जनजागृती होण्यासाठी दि. १ डिसेंबर,२०१७ ते ३१ डिसेंबर,२०१७ या कालावधीत प्रदर्शित 
करण्यासाठी सदर झासन निर्णयामध्ये नमूद संबंधित संस्थेस आदेश काम करण्यास सांगितले होते. 


त्यानुसार संबंधित संस्थेने संपूर्ण राज्यात दिलेल्या यादीप्रमाणे काम केलेले आहे. सदर संस्थेने HIF 


कामाचे देयक अदा करण्यास अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. तथापि, 


अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये सदर देयके अदा करण्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देण्यात 
आली होती. 


शासन निर्णय: 
आता संदर्भाधीन अ.क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या राष्ट्रीय 


असांसर्गिक रोग जनजागृती उपक्रम कृती नियोजन - सन २०१६-१७ व २०१७-१८ अंतर्गत तंबाखु 


नियंत्रण कार्यक्रमासंबंधी खालील नमूद बाबींसाठीची देयके अदा करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत 
आहे :- 


१) एकूण ११६२ एस.टी. बसेसवर संदेश प्रदर्शित करण्याचा तपशिल. 


तपशिल कालावधी एकुण दर रक्‍कम रु. 
संख्या 


राज्यातील निवडक ११६२ बसेसबवर एसटी | १.१२.२०१७ ते 
बसच्या साईड TAHA २२ फूट x २ फूट आकाराचे | ३१.१२.२०१७ 


तंबाखू नियंत्रण विषयी व या विषयावरील ११६२ | ५५२५.०० | ६४,२०,०५०.०० 


मोहिमेसंबंधी जनजागृतीसाठी संदेश प्रदर्शित करणे 
अ) उजव्या बाजूवर प्रदर्शित करण्याचा खर्च 


प्रिटिंग व पेस्टिंग चार्जेस ११६२ | 9040.00 | १२,२०,१००.०० 
सी जीएसटी ९ cach ६,८७,६१३.०० 
एस जीएसटी ९ टक्के ६८७६१३.०० 


एकूण रक्‍कम 


९०,१५,३७७.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी २०१८/प्र.क्र.६६८/आरोग्य 3 


२) राज्यातील निवडक एस.टी. स्टॅन्डवर होर्डिंग संदेश प्रदर्शित करण्याचा तपशिल. 


तपशिल एकुण दर/ रक्‍कम रु. 
संख्या | होर्डिंग/ महिना 
आरोग्य विभागाच्या कार्यक्रमाचे संदेश एमएसआरटीसी व बस 
स्टॅन्ड परिसर होर्डिंग साईज २०" x १०" 
१) ४८ जिल्हाच्या एसटी स्टॅन्ड वर प्रदर्शित करणे चार्जेस ४८ ३६,०००, ०० १७, २८,००० 
२) ११० तालुक्याच्या एसटी स्टॅन्ड वर प्रदर्शित करणे चार्जेस ११० ३०,०००,०० ३३,००,००० 
3) HORT प्रिटिंग चार्जेस रु. ४०००/- प्रती होर्डिंग १५८ ४,०००.०० ६,३२,००० 
४ Hae प्रिटिंग चार्जेस रु. १५००/- प्रती होर्डिंग १५८ १,५०० २,३७,००० 
एकुण रक्‍कम रु. ५८,९७,००० 
सी जीएसटी ९ टक्के डिस्पले, seca व प्रिटिंग चार्जस ५,३०,७३० 
एस जीएसटी ९ टक्‍के डिस्पले, इन्स्टॉलेडन व प्रिटिंग चार्जेस ५,३०,७३० 
एकूण रक्‍कम रु. ६९,५८,४६० 


२. वर नमूद उपक्रमांसाठीचा खर्च सन २०१७-१८ च्या पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या आणि सन 


२०१८-१९ मध्ये Commited म्हणून ठेवण्यात आलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. सदर उपक्रमास 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई यांची कार्योत्तर मान्यता घेण्यात आली आहे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 


देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 


बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टँडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 
संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व 


उपक्रमांअंतर्गत प्रदर्शीत केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष संख्या बरोबर असल्याबाबत खात्री 


करुन घेण्यासाठी आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था 


तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन निर्णय, faa विभाग,क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, 


भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग - एक, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१८/प्र.क्र.६६८/आरोग्य 3 


अ.क्र.६, नियम क्रमांक - yo अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


अधिकारानुसार त्यात नमूद अटींच्या अधिन राहून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


घ्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५.8 59॥॥9.900. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ८०८०७१४४८५१५५१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


j Dinesh Kadam Patil 
Ros h an DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n es h Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


Kadam Pati| 00-०० Heath 


Department 
Date: 2018.08.13 16:00:56 
+05'30' 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल-१ / २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


